माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ५(१) 
व ५(२) अन्वये जन माहिती अधिकारी, सहायक 
जन माहिती अधिकारी व कलम १९ (१) अन्वये 
अपिलीय प्राधिकारी यांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः माअनि-२०१८/प्र. क्र.१२८/आस्था-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ सप्टेंबर, २०१८. 


शासन परिपत्रक 

शासन परिपत्रक, मराठी भाषा विभाग क्रमांक-माअनि-२०१७/प्र. क्र.१५९/आस्था-१, 
दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१७ अधिक्रमित करुन या शासन परिपत्रकान्वये मराठी भाषा विभागासाठी 
(खुद्द) परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांची माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ 
कलम ५(१) व ५(२) अन्वये अनुक्रमे राज्य जन माहिती अधिकारी व राज्य सहायक जन माहिती 
अधिकारी तसेच कलम १९ (१) अन्वये अपिलीय प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
सदर AT तात्काळ अंमलात येतील. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९०६१६५६३६९८३३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Aparna 
wde 


APA BS Sine ania 
Gay S= 


व Gawde, C = IN, 
Mahi htra, O = 
A rv | n d ता Of Maharashtra, 
OU = Marathi Language 
Date: 2018.09.07 13:16:50 
Gawde  °0s:0 
(अपर्णा अ. गावडे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः माअनि-२०१८/प्र. क्र.१२८/आस्था-१ 


9. 
Cs 
Re 
qo. 


. सर्व राज्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, बृहन्मुंबई, कोकण भवन- 


नवी मुंबई, पुणे विभाग, नाशिक विभाग, औरंगाबाद विभाग, अमरावती विभाग. 
सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

प्रबंधक, अपिल शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

उप सचिव/सर्व अवर सचिव/सर्व कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


११.उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.६), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.६), मंत्रालय, मुंबई. 
१३.कक्ष अधिकारी (नोंदणी शाखा) यांना विनंती करण्यात येते की, या संबंधीचे बदल 


all फलकामध्ये करण्यात यावेत. 


१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः माअनि-२०१८/प्र. क्र.१२८/आस्था-१ 


परिशिष्ट-अ 
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ५(१ व ५(३ व कलम १९ (१) अन्वये घोषित करण्यात आलेले राज्य 
सहायक जन माहिती अधिकारी व राज्य जन माहिती अधिकारी तसेच अपिलीय प्राधिकारी यांची यादी. 


जावक (गोपनीय टपालासह) नोंदी 
ठेवणे व त्यांचे कार्यासन निहाय 
वाटप करणे 

२. मराठी भाषा विभागातील 
अभिलेख्यांची नोंदणी व जतन 


कार्यालयीन पत्ता : मराठी भाषा विभाग, 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालयासमोर, मुंबई - ४०० ०३२. 
फॅक्स क्रमांक : ०२२-२२८३६८७७. 
संकेतस्थळ : rtionline.maharashtra.gov.in 
अ.क्र. | कार्यासननिहाय महत्त्वाचे विषय | राज्य सहायक जन माहिती | राज्य जन माहिती अधिकारी अपिलिय अधिकारी 
अधिकारी 
१ आस्थापना-१ सहायक कक्ष अधिकारी, कक्ष अधिकारी, आस्थापना-१ । अवर सचिव 
मराठी भाषा विभाग (खुद्द) | आस्थापना-१ दू.क्र.२२७९४१७० (आस्थापना) 
आस्थापनाविषयक बाबी. दू.क्र.२२७९४१७० दू.क्र.२२७९४१६४ 
२ रोखशाखा सहायक कक्ष अधिकारी कक्ष अधिकारी, रोखझाखा अवर सचिव 
१. मराठी भाषा विभागातील । /रोख लेखापाल, दू.क्र.२२७९४१६८ (आस्थापना) 
अधिकारी/कर्मचारी यांची देयके व | रोखशाखा दू.क्र.२२७९४१६४ 
अन्य देयके आहरण व संवितरण | दू.क्र.२२७९४१६८ 
२. मराठी भाषा विभाग (खुद्द) 
खर्चमेळ्याची कामे 
3. सेवा पुस्तकाच्या सर्व नोंदी 
जतन करणे. 
३ अर्थसंकल्प शाखा सहायक कक्ष अधिकारी, कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प अवर सचिव 
१. विभाग (ge) व क्षेत्रीय | अर्थसंकल्प झाखा (अर्थसंकल्प शाखा) 
कार्यालयांचे अर्थसंकल्पीय | दू.क्र.२२७९४१६८ दू.क्र.२२७९४१६८ दू.क्र.२२७९४१६६ 
अंदाज (सुधारित अर्थसंकल्पासह) 
व तद्‌नुषंगिक इतर सर्व बाबी व 
समन्वय. 
२. विनियोजन लेखे 
४ नोंदणी शाखा सहायक कक्ष अधिकारी, कक्ष अधिकारी, नोदणी शाखा । अवर सचिव 
१, विभागात आलेले | नोंदणी शाखा दू.क्र.२२७९४१६९ (गृहव्यवस्थापन) 
टपाल/नस्त्या यांची आवक- | दू.क्र.२२७९४१६९ दू.क्र.२२७९४१६६ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः माअनि-२०१८/प्र. क्र.१२८/आस्था-१ 


३. विधानमंडळ कामकाजाशी 
संबंधित समन्वयाची कामे व 


विभागांतर्गत एकपेक्षा अधिक 
कार्यासनांशी संबंधित 
कामकाजाचे समन्वय. 

4 आस्थापना-२ सहायक कक्ष अधिकारी, कक्ष अधिकारी, आस्थापना-२ । अवर सचिव 
भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र | आस्था-२ दू.क्र.२२७९४१६९ (आस्थापना-२) 
राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती | दू.क्र.२२७९४१६९ दू.क्र.२२७९४१६६ 
मंडळ, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व 
संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी | (पद रिक्त) 
विकास संस्था या क्षेत्रीय । सहायक, आस्था-२ 
कार्यालयांच्या सर्व आस्थापना | दू.क्र.२२७९४१६९ 
विषयक बाबी 

& भाषा-१ सहायक कक्ष अधिकारी, कक्ष अधिकारी, भाषा-१ अवर सचिव 
विभागांतर्गत स्थापन केलेल्या | भाषा-१ दू.क्र.२२७९४१६८ (गृहव्यवस्थापन) 
समित्यांचे कामकाज, अभिजात | दू.क्र.२२७९४१६८ दू.क्र.२२७९४१६५ 
भाषा विषयक कामकाज, मराठी 
भाषा धोरण विषयक कामकाज 

७ भाषा-२ सहायक कक्ष अधिकारी, कक्ष अधिकारी, भाषा-२ अवर सचिव 
भाषा संचालनालय आणि | भाषा-२ दू.क्र.२२७९४१७० (आस्थापना-२) 
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोडा | दू.क्र.२२७९४१७० दू.क्र.२२७९४१६६ 
निर्मिती मंडळाचे आस्थापना 
विषयक कामकाज वगळून इतर | (रिक्त) 
सर्व कामकाज सहायक, भाषा-२ 

दू.क्र.२२७९४१७० 

८ भाषा-३ सहायक कक्ष अधिकारी, कक्ष अधिकारी, भाषा-३ अवर सचिव 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य व | भाषा-३ दू.क्र.२२७९४१६९ (आस्थापना) 
संस्कृती मंडळ आणि राज्य मराठी | दू.क्र.२२७९४१६९ दू.क्र.२२७९४१६४ 


विकास संस्था या कार्यालयांचे 
आस्थापना विषयक कामकाज 
वगळून इतर सर्व कामकाज 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


